प्रशासकीय मान्यता- 

खेड, राजगुरुनगर, जिल्हा पुणे येथे 
अतिरिक्त नवीन न्यायालयीन इमारत 
बांधण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.११८/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-१ जुले २०२१. 


पहा :-१)मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२),मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु ६०५१/१९८४(१५)/१५३९/२२/१८५, दि. १०.०७.२०१९ चे पत्र. 
२ जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचे जा. क्र.जन /४०७१/२०१९, 
दि. ११.०६.२०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये,राजगुरुनगर पुणे येथील सध्या अस्तित्वात असलेले 
निवासस्थान पाडणे आणि त्या ठिकाणी न्यायालयासाठी अतिरिक्‍त नवीन इमारत बांधण्याबाबत प्रस्ताव 
मा. उच्च न्यायालय,मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

खेड,राजगुरुनगर,जिल्हा पुणे येथे अतिरिक्त नवीन न्यायालयीन इमारत बांधकाम करण्याकरिता 
रु.१२,३९,५८,०००/- (रुपये बारा कोटी एकोणचाळीस लाख अटठ्ठावन्न हजार ) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या 
कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


आवश्यक बाबी 

लाग 
| 0अपंगांकरीता सरकता FSTAT(Ramp) 
rae 


विदयुतीकरण 


> 
$; 
र. 

1) 


ae बाहय विदयुतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) ३८,६३,५५८/- 
एकूण (अ) ८,९६,९४,३४२/- 


| | अंतर्गत विदयुतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या 4% ) ३२,१९,६३२/- 
er 


2,00,000/- 


| | (3) मैदानाचा विकास 
a 
= ws 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.११८/का-१३, 


वैकल्पिक बाबी 


| लशननटरलवत्तानजशतावूततातनरररक 
Ba (Cc 


[|e tree ar 
aaa, 


प्रकल्प खर्च (ओ--(बो-(क) ९,९४,९४,३४२/- 
इतर तरतूदी 


| आकस्मिक खर्चे (बांधकाम खर्चाच्या ¥% ) २५,७५,७०६/- 


| वस्तू व सेवा कर ( प्रकल्प खर्चाच्या १२%) 
शिंक भाववाढ ( प्रकल्प खर्चाच्या १०%) 
as 
a 
a era ETO 


2. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ /प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 

दि. ०७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


फ) अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही. 

ग) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या 
व्यापतीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये. 

ह) नवीन कामांचा समावेडा करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदळ करावयाचा झाल्यास ,याबाबत 


लेखी आदेश प्राप्त करुन विहीत मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी घकण्याची कार्यवाही 
करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.११८/का-१३, 


ज) नवीन न्यायालयीन इमारतीच्या काम प्रत्यक्षात सुरु करण्यापूर्वी नुकत्याच बांधकाम करण्यात 
आलेल्या न्यायालयीन इमारतीस भेटी देउुन इमारत वापरकर्ते इ.यांच्याशी चर्चा करुन त्यांच्या 
अभिप्रायानुसार इमारतीच्या प्रस्तावित नकाशामध्ये सुधारणा करुन इमारतीचे बांधकाम हाती 
घेण्यात यावे. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, 
कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- 
राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे(कार्यक्रम), ५३-मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे(कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)" 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात 
येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-१०७/२०२१/इमा-२, 
दि.२.२.२०२१ नयिजन वभिग,शासन परपित्रक क्रमांक ससामा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१,दिनांक 
११ जून २०१८ अन्वये व वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/का-१३, विनियम भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला,उपविभाग- 
पाच,अनुक्रमांक-१,महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०११४५३२९५११२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


gitally signed by Nitin Virsen Ji 


Nitin Virsen Sete cmasumnaoome 
Jiwane —— का 
(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लगार -नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२ मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
3) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४) मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५) मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 
६) मा.प्रबंधक(निरीक्षण-२) अपिल शाखा,मा.उच्च न्यायालय मुंबई 
७ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
८) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पूणे. 
९) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पूणे. 


१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, पूणे. 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, खेड,पुणे. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.११८/का-१३, 


१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४) वित्त विभाग/व्यय -५,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

१५) नियोजन विभाग,१४४३,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

१६) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव,उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ,१८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१७) महासंचाळक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 

१८) कक्ष अधिकारी,का.७,११ व १२, विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

१९) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


